दिनांक ४ ते ८ मार्च, 2020 या कालावधीत पाटण, बिहार 
येथे आयोजित अखिल भारतीय नागरी सेवा पॉवरलिफ्टींग/ 
वेटलिफ्टींग व शारीरसौष्ठव स्पर्धा २०१९-२० मध्ये 
महाराष्ट्राचा संघ सहभागी होण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास 
मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- ३८२०/प्र.क्र.१५/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- १२ मार्च, २०२०. 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक- ५९/२/ 
2098-20/CCSCSB, दि.१०.०२.२०२०. 
२.महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.-अभानासे/अँथेलेटिक्स/२०१९-२० 
दि.२७.०२.२०२०. 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- उपसंक्री/ 
अभानासे/१९-२०/का-४/४७७, दि.६.०३.२०२०. 


शासन निर्णय :- 


दिनांक ४ ते ८ मार्च, २०२० या कालावधीत पाटण, बिहार येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा पॉवरलिफ्टींग/वेटलिफ्टींग व शरीरसौष्ठव स्पर्धा २०१९-२० मध्ये भाग घेण्यासाठी 
महाराष्ट्र शासनाचा संघ निवडण्याकरिता “सचिवालय जिमखाना, मुंबई” येथे दि. १८ फेब्रुवारी, २०२० रोजी 
निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांची 
यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तसेच निवड चाचणीद्वारे निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ विवरणपत्र 
अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्याचा संघ सहभागी होण्यासाठी 
विवरणपत्र "ब" प्रमाणे होणाऱ्या रु. १,५२,१८०/-(रुपये एक लाख बावन्न हजार VHal ऐंशी फक्त इतक्या खर्चास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. यासाठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी, खेळाडू/ 
प्रशिक्षक/व्यवस्थापक यांना दिनांक २८ फेब्रुवारी ते १ मार्च, २०२० या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व 
दिनांक ४ ते ८ मार्च,२०२० या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०२० (4-41) 
पासून कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवाळय जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. 
संघातील प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाली काम करीत असतील त्या विभाग प्रमुख/ 
कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. 

४. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे,१९८९ 
व क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १२९२ मधील तरतूदींनुसार संघातील खेळाडू, 
प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची दि. २८ फेब्रुवारी ते १० मार्च, २०२० (प्रशिक्षण शिबीर, स्पर्धा व प्रवास) या 
काळातील कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावी. तसेच त्यांच्या प्रवासभत्ता, 
दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य लेखाशिर्षाखाली 
असणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच, मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय असलेला प्रवास/दैनिक भत्ता 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे-३८२०/प्र.क्र.१५/क्रीयुसे-२, 


व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, 
१९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -एलव्हीई-१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ 
अन्वये मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती असणा-या 
अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी दिलेले प्रमाणपत्र 
संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना कार्यासनात सादर करणे आवश्यक राहिल. 

ष्‌. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची कार्यालयीन 
अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले,१९९२ अन्वये 
कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी. 


६. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच उपसंचालक 
क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवालासोबत सादर करावे. तसेच 
शिल्लक राहील्यास, शिल्लक रक्‍कम उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना त्वरीत परत 
करण्यात यावी. 

७. यासाठी होणारा खर्च सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ क्रीडा 
व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६) (०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत सहभाग 
(२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा. 


८. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा तपज्ञील, 
विनियोग प्रमाणपत्र, परीक्षीतलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता करण्याच्या अटीवर 
विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inal संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३१२१७४७३९३७२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
APPASING DNSON APPAGING RAMSING RAPUT, 000 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 


RA MS | N G RAJ P UT ४ ती. SCHOOL EDUCATION 


(आ. रा. राजपूत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 
४. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 
६. महालेखापाल (लेखावअनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 
७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 
८. वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय,मुंबई. 
९. मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 
१०. संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
११. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 
पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र “अ 
दिनांक ४ ते ८ मार्च, २०२० या कालावधीत पाटणा, बिहार येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा पॉवरलिफटींग, वेटलिफटींग व शरीरसौष्ठव स्पर्धा २०१९-२० मध्ये महाराष्ट्र 
शासनाच्या पॉवरलिफ्टींग, वेटलिफ्टींग व शरीरसौष्ठव संघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे 
दर्शविणारे विवरणपत्र. 


क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम  ट्रॅकसूट  किटबँग विभाग/ कार्यालय 
पॉवरलिफ्टिंग 
] श्री. विजय शिंदे होय | होय | जिल्हा क्रोडा अधिकारी कार्यालय, सिधुदुर्ग. 
तालुका क्रीडा अधिकारी 
२ श्री. संदेश ईवलेकर नाहो | नाही | शासकोय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई. 
सफाईगार 
३ | श्री. मनोज भि. चौधरी नाहो | नाही | जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे, कोर्ट 
लिपिक नाक्याजवळ, ठाणे (प) 
४ श्री. रामचंद्र स. गावडे | नाही | नाही । व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, 
वरिष्ठ लिपिक मुंबई- ४०० ००१. 
५ श्री. राव प्रभाकर पाटील, | होय | होय | जिल्हा सत्र न्यायालय, औरंगाबाद. 
कनिष्ठ लिपिक 
६ श्री. रंजित द. शिंगटे, नाही | नाही | सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, 
कनिष्ठ लिपिक म.रा. पुणे. 
७ | श्री. संतोष पेयर नाहो | नाही | सेंट जार्जस रुग्णालय, मुंबई. 
प्रयोगशाळा सहायक 
८ | श्री. संदिप आवारी नाहो | नाही | तहसिल कार्यालय, भिवंडी, जिल्हा - ठाणे. 
तहसिलदार 
वेटलिफ्टिंग 
i श्री. राजा बा. पवार होय । होय | अमरावती वनविभाग, अमरावती. 
वनरक्षक 
२ | श्री. आकार ओतारी, नाही | नाही | उपजिल्हाधिकारी, तहसिल कार्यालय, ता. 
तहसीलदार अहेरी, जिल्हा- गडचिरोली. 
बॉडीबिल्डीग 
दिं श्री. दिनेशकुमार जाधव | होय | होय ।वस्तूव सेवा कर भवन, माझगांव, मुंबई. 
राज्यकर निरिक्षक 
२ | at. मनोज भि. बागडे होय | होय ।कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
आरेखक विभाग, अकोला, जिल्हा- अकोला. 
३ श्री. तुषार मडावे होय | होय | शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई. 
सहायक बांधणीकार 
४ श्री. राव प्रभाकर पाटील, | नाही | नाही | जिल्हा सत्र न्यायालय, औरंगाबाद. 
कनिष्ठ लिपिक 
५ | श्री. संदेश ईवलेकर नाही । नाही | शासकोय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई. 
सफाईगार 


पॉवरलिफ्टिंग (महिला) 


१ | श्रीमती अंकिता मयेकर | नाही | नाही | जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, रायगड. 
तालुका क्रीडा अधिकारी 

२ श्रीमती श्रृती के. तरे नाही | नाही | उप अधिक्षक, भूमि अभिलेख कार्यालय, 
भूकरमापक कल्याण. 

३ | श्रीमती विद्या शिरस, नाही | नाही क्रोडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे. 
तालुका क्रीडा अधिकारी 

४ | श्रीमती मंगला ग. खाडे नाही | नाही | तहसिलदार कार्यालय, ठाणे. 
तलाठी 

५ | श्रीमती भक्‍ती अ. आंब्रे नाही । नाही | जिल्हा क्रोडा कार्यालय, ठाणे, कोर्टनाका, 
तालुका क्रीडा अधिकारी ठाणे. 

६ श्रीमती संगीता ए. सपाटे | होय होय | विधान भवन, मुंबई. 
मदतनीस 

७ | at. नंदकिशोर मिराशी | नाही | नाही | शासकोय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई. 


बांधणीकार (व्यवस्थापक) 


Digitally signed by APPASING RAMSING RAJPUT 
APPASING RAMSING DN: CN = APPASING RAMSING RAIPUT. C= IN. S = 

Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU 
RAJ PUT = SCHOOL EDUCATION AND SPORT DEPT 


Date: 2020.03.12 17:52:49 +05'30' 


(आ. रा. राजपूत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


विवरण पत्र "ब" 


दिनांक ४ ते ८ मार्च, २०२० या कालावधीत पाटणा, बिहार येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल 
भारतीय नागरी सेवा पॉवरलिफटींग, वेटलिफटींग व शरीरसौष्ठव स्पर्धा २०१९-२० मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या 
संघास कराव्या लागणाऱ्या खर्चाचा तपशील. 


उपस्थित अधिकारी, जिमखान्याचे पदाधिकारी यांना 
खर्च. 

9 
प्रशिक्षण शिबीर : निवड झालेल्या सर्व स्पर्धेकांसाठी दि. २८ फेब्रुवारी ते १ मार्च, २०२० 
कालावधीत संपूर्ण दिवस प्रशिक्षण शिबीरासाठी प्लॅटफॉर्म भाडे, प्रशिक्षकाचे मानधन, प्रशिक्षक 
खेळाडू करीता अल्पोपहार इत्यादि वरील खर्च. 

४ बाडीबिल्डींगसाठी प्रोसीन ट्रृंग (7०91719 Trunk) PIAA रु. ७००/- प्रमाणे. (४५७००) 
(कॉमन किट) 

७ ट्रॅक सूट रु. ८००/- प्रमाणे (9५ ८००) 

७ किट बंग रु. ५००/- प्रमाणे (७५% ५००) 

६ पॉवरलिफ्टींग स्कॉट HART (मोनोग्राम सह) रु. ४०००/- प्रमाणे (_,5, M) 

(३ पुरुष व३ महिला) 

१६ पॉवरलिफ्टींग / वेटलिफ्टींग et HIRAM सह) रु.८००/- प्रमाणे. 


६ SO काउच्युम्स (मोनोग्राम सह) रु.५५००/- प्रमाणे. (३ पुरुष व ३ महिला) 


T ) 
२१ टि शर्ट (मोनोग्राम व क्रमांकासह) रु. ५००/- प्रमाणे. 


) 


8 | 
9) 
4) 


२१ टावेल्स रु.१००/- प्रमाणे 
२१ जोडी कॅनव्हास शूज रु. ८००/- प्रमाणे 


~ 


— - 5 
= 
= 

१६ जोड पॉवरलिफ्टींग / वेटलिफ्टींग Ree बण्ड (कोबोब्रॅन्ड) रु. १५०/- प्रमाणे. 

२ पॉवरलिफ्टींग बेल्ट रु. १५००/- प्रमाणे. (कॉमन किट) 

२ वेटलिफ्टींग बेल्ट रु. १०००/- प्रमाणे. (कॉमन किट) 

इतर खर्च- पावरलिफ्टींग / वेटलिफ्टींग (प्रथमोपचार साहित्य, स्थानिक वाहतूक खर्च इत्यादी) 

(३ स्वतंत्र प्रथमोपचार किट आवऱ्यक आहे.) 


-o| -० 
| LY 


—O 

— 
eS 

= 


OO}; Oo 
va) 
QS 


Digitally signed by APPASING RAMSING RAJPUT 


AP PASING DN: CN = APPASING RAMSING RAJPUT, C = IN, S 


harashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


RAMSING RAJPUT / स्किल लपला 
(आ. रा. राजपूत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


fray - क 
दिनांक ४ ते ८ मार्च, 2020 या कालावधीत पाटणा, बिहार येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल 
भारतीय नागरी सेवा पॉवरलिफटींग, वेटलिफटींग व शरीरसौष्ठव स्पर्धा २०१९-२० मध्ये भाग घेणाऱ्या 
महाराष्ट्र शासनाच्या पॉवरलिफ्टींग, वेटलिफ्टींग व शरीरसौष्ठव संघाची निवड करण्यासाठी दिनांक १८ 
फेब्रुवारी, २०२० रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले अधिकारी कर्मचारी खेळाडूंची नावे 
विवरणपत्र. 


क्र खेळाडूचे नाव व पदनाम विभाग/ कार्यालय 
।१__ | श्री. विज्ञाल के. खुळे,लिपिक आयुक्‍त कार्यालय (महसूल) पुणे. 
2 श्री. संतोष पयेर सेंट जार्जस रुग्णालय, मुंबई- Yoo ००१. 
प्रयोगशाळा सहाय्यक 
श्री. राजाप्पा नांदेडकर, लिपिक । महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग, मुंबई. 
श्री. सुपडू बा. सपकाळे वनपरिक्षेत्र अधिकारी, यावल पूर्व, चोपडा रोड, यावल, 
नियतक्षेत्र धिकारी जिल्हा जळगांव 
५ | St. योगिराज धनराज तेली यावल वनविभाग जळगाव , जळगाव. 
वाहन चालक 
६ श्री. राजा बाळकृष्ण पवार अमरावती वनविभाग, अमरावती. 
वनरक्षक 
७ श्री. सतीश मु. पाताडे संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय विस्तार भवन, मंत्रालय, 
कार्यालन अधिकारी मुंबई. 
८ | श्री. संदेश शा. इवलेकर, शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई. 
वाहन स्वच्छक 
९ श्री. विष्णू द. पाटील माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
लिपिक टंकलेखक 
| o श्री. यशवंत तावडे राज्यकर आयुकत, माझगांव, मुंबई 
राज्यकर निरिक्षक 
| q | ail. तुषार घ. मडावी शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, FARIS, मुंबई. 
बांधणी सहाय्यकारी 
१२ | श्री. केशवराज ह. परदेशी शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, फोटोझिंको, पुणे. 
परिचर प्रतिरुप 
१३ | श्री. रामचंद्र गावडे, वरीष्ठ लिपिक | व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळनाळलय, मुंबई- Yoo ००१. 
१४ | श्री. मनोज भि. चौधरी, लिपिक जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे, कोर्ट नाक्याजवळ, ठाणे (प) 
१५ | श्री. रामदास क. इंगळे, शिपाई मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई. 
१६ श्री. रंजित द. शिंगटे, कनिष्ठ | सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, म.रा. पुणे. 
लिपिक 
१७ | श्री. राव प्रभाकर पाटील, जिल्हा सत्र न्यायालय, औरंगाबाद. 
कनिष्ठ लिपिक 
१८ | श्री. दिनेशकुमार म. जाधव वस्तू व सेवा कर भवन, माझगांव, मुंबई. 
राज्यकर निरिक्षक 
98 श्री. ओंकार ओतारी, तहसिलदार । उपजिल्हाधिकारी, तहसिलदार कार्यालय, दोडामार्ग, 
सिंधुदूर्ग. 


२० श्री. नंदकिशोर मिराशी, | शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, FARIS, मुंबई. 
बांधणीकार 

29 श्री. सुनिल आ. देसाई, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा.कक्ष अधिकारी 

२२ | al. सुहास खामकर, तहसिलदार | उपजिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर, बांद्रा (पृ), मुंबई- ५१ 

२३ | श्री. संदिप आवारी तहसिल कार्यालय, भिवंडी, जिल्हा - ठाणे. 

२४ । श्री. मनोज भि. बागडे, आरेखक =| कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अकोला, 

जिल्हा- अकोला. 

२५ | श्रीमती श्रृती के. तरे, भूकरमापक =| उप अधिक्षक, भूमि अभिलेख कार्यालय, कल्याण. 

२६ | श्रीमती भक्‍ती आंब्रे जिल्हा क्रोडा कार्यालय, ठाणे, कोर्टनाका, ठाणे. 
तालुका क्रीडा अधिकारी 

२७ | श्रीमती मंगला ग. खाडे, तळाठी । तहसिलदार कार्यालय, ठाणे. 

२८ | श्रीमती अंकिता मयेकर जिल्हा क्रोडा अधिकारी कार्यालय, रायगड. 
तालुका क्रीडा अधिकारी 

२९ | श्रीमती विद्या Re, HIS! व युवक सेवा संचालनालय, पुणे. 
तालुका क्रीडा अधिकारी 

३० _ श्रीमती संगीता सपाटे, मदतनीस । विधान भवन, मुंबई. 


Digitally signed by APPASING RAMSING RAJPUT 


APPASING Maharashtra, O= GOVERNMENT OF 7000 
RAMS | NG RAJ P UT ORT Deer OU = SCHOOL EDUCATION AND 


Date: 2020.03.12 17:53:15 +05'30 


(आ. रा. राजपूत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


